RNINo . MAHBIL/ 2012144835 
Regn. No. PCE/069/ 2013- 2015 
www .dgps.maharashtra .gov .in 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - २७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३, २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ३० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 


प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या- २/ जमीन - ४ / १४६८४/ २०१६. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १८७८ (१८७८ चा ७) याच्या कलम २८ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून दि बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट , दिनांक १२ मे १९०४ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या 
“ प्रकरण चार संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी, जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही, मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा 
स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक 
विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडीक जमिनी (यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या “ संरक्षित वने " 
म्हणून लागू असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ”म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 


___ त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ (१९२७ चा १६) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८)] याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम (४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी-१०८१/ एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त, नाशिक याद्वारे : 
( अ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचेबंद 

होईल ; 
( ब) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( क ) सोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्तीनिर्धारित 
करण्याकरिता , तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांचीनियुक्ती करीत आहेत . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


(इ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


___ अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव कोपुर्ली 

चतु : सीमा 
पूर्व 

दक्षिण 


गट 
क्रमांक 


क्षेत्र 


उत्तर 


पश्चिम 


हे . आर 


१७३ 


२.०८ 


२ . ०८ 


मौजे डोमखडकची शीव 


गट नंबर १७४ 


गट नंबर १७२ 


गट नंबर १७० 


११. ३२ 


गट नंबर १६२ , १६४ 


गट नंबर १४६, १५२, 
१६७, १७१ . 


गट नंबर १४२ , १४३, 
१४४ , १४५. 


गट नंबर १५४ , १५४- अ, 
१५५, १५६, १५७, १५८ , 


१५९ . 


४० 


००. २७ 


०० . २७ 


मौजेपिंपळपाडाची शीव 


गट नंब ४१ 


गट नंबर ४२ 


गट नंबर ३६ 


२ .५२ 


गट नंबर १३३ 


गट नंबर १२२ 


गट नंबर १२७, १२८ , 
१२९ . 


गट नंबर १२३ , १२४ , 
१२५ . 


६३ 


३ 


७. ४४ 


गट नंबर ५७ 


गट नंबर ६२ व नदी 


गट नंबर ८५ 


गट नंबर ८३, ८४, ६१, ६४ 


एकूण. . २३. ६३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक, ३ मे २०१६. 


SPECIMEN NOTIFICATION 
No. RB/Desk - 11/Land - 4 /14684 / 2016 . - Whereas , the Government in Council has , in exercise of the 
powers conferred by Section 28 of the Indian Forests Act, 1878 (VII of 1878 ) vide The Bombay Government 
Gazette , dated 12th May 1904, the Notification , Government in Council, declared that the provisions of 
" Protected Forests ” of the said Act shall be applicable to the Rab Land which is not included in the " Reserved 
Forests ” ,but which is the property ofGovernment, or over which the Governmenthas proprietary rights, or 
to the whole or any part of the Forest-Produce of which the Government is entitled , more specifically 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said land") as a “ Protected 
Forests; " 


and whereas, the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of theIndian ForestAct, 1927 ( 16 of 1927) decided to constitute the said land, to be a “ Reserved Forests "; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests 
Act, 1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department 
No . FLD - 1081/ F - 6, dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


३ 


sub -section (4) of Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act , 1957 (Bom .Vill of 1958 ) ] the 
Commissioner of Nashik hereby : - 


(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 
(b ) declares that the Government ofMaharashtra has decided to constitute the said land as "Reserved 

Forests ;" 


(c ) specifies the situation and limits of" Reserved Forests " as per the Schedule appended hereto ; 

and 


(d ) appoints the Sub - Divisional Officer, Dindori Sub -division , Dindori, district Nashik incharge of the 

Peth taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extentof any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the "Reserved Forests ”, or in or over any Forest- Produce , and to deal with the 

same as provided in Chapter Il of the said Act ; 
(e ) appoints the Collector, Nashik to hear appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 

Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 


Schedule 


District Nashik , taluka Peth , village Kopurli 

Boundaries 


Gat No. 


Area 


North 


East 


South 


South 


West 


West 


1 


2 
H . Are 


2 .08 


Gat No. 172 


Gat No. 170 


Boundary of Gat No. 174 
Village Domkhadak . 
Gat No. 162, 164 Gat No . 146 , 152, 

167, 171. 


11. 32 


Gat No . 142, 143, Gat No. 154 , 154 A 
144, 145 . 

155 , 156 , 157 , 
158 , 159 . 


00 . 27 


of 


Gat No . 41 


Gat No . 42 


Gat No . 36 


Boundary of 
village Pimpalpada . 
Gat No . 133 


2.52 


Gat No. 123 , 124 , 
125 . 


Gat No . 127 , 128 , Gat No . 122 
129. 
Gat No .62 and Gat No . 85 
River. 


63 


7. 44 


GatNo. 57 


Gat No. 83, 84 , 
61, 64 . 


Total .. 23.63 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 3rd May 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


प्रारूप अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / जमीन -४ / १८२५१/ २०१६. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून दि बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट , दिनांक १४ जुलै १९३२ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या 
“ प्रकरण चार संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी, जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही, मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा 
स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक 
विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडीक जमिनी ( यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या “ संरक्षित वने " 
म्हणून लागू असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 


त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ चा १६ ) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८) ] याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम (४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी-१०८१/एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक याद्वारे : 
( अ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचे बंद 

होईल ; 
( ब) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( क) सोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनींमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता, तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
सुरगाणा तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 

( इ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११ , १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी , नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका सुरगाणा , गाव पिंपळसोंड 


गट 
क्रमांक 


क्षेत्र 


चतु: सीमा 


उत्तर 


पूर्व 


दक्षिण 


पश्चिम 


६ 


हे . आर 


६ 


१२. ९३ 


गट नंबर २० , २३ 


गट नंबर २५, २३ 


गट नंबर २१, २२ , २५ , 
६८ , ६७, ६६. 


गट नंबर ४७, २५, 
२१ , २२ . 


०० . २७ 


गट नंबर २८ 


गट नंबर ४७ 


गट नंबर ४७ 


गट नंबर ४७ 


२ .९४ 


गट नंबर ३० , ३२ 


गट नंबर ३२ , ४७ 


गट नंबर ४७ 


गट नंबर २८ , ४७ 


५. ४१ 


गट नंबर ३६ 


गट नंबर १९ , २२ 


गट नंबर ३६ , ३८ , १७, 
१६ , १५, १३. 


गट नंबर २१ , २० , 
३६ , १९ . 


३ 


३ 


३ .९५ 


गट नंबर ४७ , ३४ 


गट नंबर ३५, ३५ 


गट नंबर ३५, ३६ 


गट नंबर ४७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३, २०१६ / आषाढ १६ - २२, शके १९३८ 


५ 


अनुसूची - चालू 


हे . आर 


६. ९२ 


गट नंबर ४७ 


गट नंबर ४७ , ४१ , ४० 


गट नंबर ४० , ४१, १७ 


गट नंबर ३८ , ३६ , 
३५ , ३४ . 


४ .८५ 


गट नंबर ४७ 


गट नंबर ४५ , ४६ 


गट नंबर ४७ 


गट नंबर ४३ 


४ . ७२ 


गट नंबर ५१, ५४ 


गट नंबर ५४, ५३ 


गट नंबर ५६, ५८ 


गट नंबर ४७ , 
उंबरठाण गावठाण . 


०० . ६७ 


गट नंबर ४९ 


गट नंबर ५१ 


गट नंबर ४७ 


गट नंबर ४७ 


१. २० 


गट नंबर ४७ 


गट नंबर ५१ 


गट नंबर ५१, ४९ 


गट नंबर ४९ 


७. ७१ 


गट नंबर ४७ 


गट नंबर ४७ 


गट नंबर ५६, ४७, ५४ 


गट नंबर ५६, ५३, 
५४ , ५१. 


२ . ७१ 


गट नंबर ५८, ५६ 


गट नंबर ४७ 


गट नंबर ४७ , 


गट नंबर ५६, 
उंबरठाण गावठाण 


२. ३१ 


गट नंबर ६० 


गट नंबर ४७ 


गट नंबर ४७ 


गट नंबर १, ६२ , 
६३, ६४ . 


६५ 


२.४८ 


गट नंबर ६७ , ६२ 


गट नंबर ६३ , ६४ 


गट नंबर ४७ 


गट नंबर ६६, ६७ 


एकूण.. ५९. ०७ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त, 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक, ४ मे २०१६ . 


SPECIMEN NOTIFICATION 


No. RB /Desk - Il /Land- 4 /18251/2016 . - Whereas , the Government in Council has , in exercise of the 
powers conferred by Section 28 of the Indian Forests Act, 1878 (VII of 1878 ) vide The Bombay Government 
Gazette , dated 14th July 1932 , the Notification , Government in Council, declared that the provisions of 
" Protected Forests " of the said Act shall be applicable to the Rab Land which is not included in the “ Reserved 
Forests ”, butwhich is the property ofGovernment, or over which the Governmenthas proprietary rights , or 
to the whole or any part of the Forest - Produce of which the Government is entitled , more specifically 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said land " ) as a “ Protected 
Forests ;" 

and whereas, the Government ofMaharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of theIndian ForestAct , 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitutethe said land, to be a “ Reserved Forests . " 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act, 
1927 ( 16 of 1927) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department No. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


FLD - 1081/F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub -section 
(4 ) of Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act , 1957 (Bom . VIII of 1958 ) ] the Commissioner 
of Nashik hereby : 
(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 
(b ) declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said land as “Reserved 

Forests ;" 
(c ) specifies the situation and limits of "Reserved Forests ” as per the Schedule appended hereto 


and 


(d ) appoints the Sub - Divisional Officer, Kalwan Sub -Division , Kalwan , district Nashik incharge of 

the Surgana taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the " Reserved Forests ”, or in or over any Forest-Produce and to deal with the 

same as provided in Chapter II of the said Act ; 
(e ) appoints the Collector, Nashik to hear appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 
District Nashik, taluka Surgana , village Pimpalsond 
GatNo. Area 

Boundaries 


North 


East 


South 


West 


- 


1 


2 
H . Are 


12 . 93 


Gat No . 20 , 23 


Gat No. 25, 23 


Gat No. 21, 22 , 25 , Gat No. 47, 25 , 
68 ,67, 66 . 21, 22 
Gat No. 47 GatNo. 47 


00 .27 


Gat No . 28 


Gat No. 47 


2 . 94 


Gat No . 28 , 47 


Gat No . 30, 32 
Gat No. 36 


5 .41 


GatNo . 32 , 47 Gat No. 47 
GatNo. 36 , 38 , 17 , GatNo. 19, 22 
16 , 15 , 13 . 


Gat No. 21, 20 , 
36 , 19 . 
Gat No. 47 


3.95 


Gat No. 47 , 34 
Gat No . 47 


GatNo. 35 , 35 Gat No . 35 , 36 
Gat No. 47 , 41, 40 Gat No. 40 , 41 , 


6 .92 


Gat No. 38 , 36 , 
35 , 34 . 


17 . 


4 .85 


GatNo. 47 


Gat No. 43 


Gat No. 45 , 46 
Gat No. 54 ,53 


Gat No. 47 
Gat No . 56 , 58 


4 .72 


Gat No . 51, 54 


Gat No . 47 , 
Umbarthan 
Gaothan . 


00 .67 


Gat No . 49 


Gat No. 51 


Gat No. 47 


Gat No. 47 


1. 20 


Gat No . 47 


Gat No . 51 


Gat No . 51 ,49 


Gat No. 49 


7 .71 


GatNo. 47 


GatNo. 47 


Gat No. 56 , 47 , 


Gat No. 56 , 53, 
54 , 51. 


54 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ७ - १३, २०१६ / आषाढ १६ - २२, शके १९३८ 


Schedule - Contd . 


3 


H. Are 


2. 71 


Gat No . 58 , 56 


GatNo. 47 


Gat No . 47 , 


Gat No. 56 , 
Umbarthan 
Gaothan. 


61 


2. 31 


Gat No . 60 


Gat No. 47 


Gat No. 47 


Gat No. 1, 62 , 
63, 64. 
Gat No . 66 , 67 


Gat No .67,62 


Gat No. 63,64 


Gat No. 47 


65 2. 48 

Total .. 59. 07 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner , 

Nashik Division, Nashik. 


Nashik , 4th May 2016 . 


प्रारूप अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- २ / जमीन -४/ २०४५२/ २०१६. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १८७८ ( १८७८ चा ७) याच्या कलम २८ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून दि बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट , दिनांक १२ मे १९०४ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या 
“ प्रकरण चार संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी, जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही , मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा 
स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक 
विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडीक जमिनी (यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या “ संरक्षित वने " 
म्हणून लागू असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 


त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८)] याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम (४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१/एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक याद्वारे : 


( अ ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचेबंद होईल . 


( ब) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( क ) सोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत आणि 

( ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनींमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता, तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
त्र्यंबकेश्वर तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी -त्र्यंबकेश्वर यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 

(इ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११ , १२ , १५ व १६ याअन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव गडदावणे 


गट 
क्रमांक 


क्षेत्र 


चतु : सीमा 


उत्तर 


दक्षिण 


पश्चिम 


TY 


हे . आर 


८ . ८७ 


गट नंबर १५५ 


गट नंबर १८ , २६ 


मौजे बेलपालीची शीव , 
गट नंबर ८ - अ 


फॉरेस्ट गट नंबर ३, 
१५५ , ५७. 


०० .९३ 


फॉरेस्ट गट नंबर ९ 


गट नंबर ८ - अ 


मौजे बेलपालीची शीव , 
गट नंबर ८ - अ 


गट नंबर ८ - अ, 
गट नंबर ८ - ब 


१ .०१ 


मौजे हरसुलची शीव 


गट नंबर १० 


मौजे बेलपालीची शीव 


मौजे बेलपालीची 
व मौजे हरसुलची शीव 
गट नंबर ८ - अ , ८ - ब , 
१० . 


९ . ६९ 


गट नंबर १० , १२ , १३ 


गट नंबर १७ 


मौजे खरवळची शीव, 
गट नंबर १५ , १६. 


४ .९२ 


गट नंबर १८ 


मौजे खरवळची शीव 


गट नंबर १८ , १९ , २२ 


गट नंबर १६, १७ 
गट नंबर २७ 


२ . ६० 


गावठाण 


गट नंबर ३३ 


गट नंबर २९ , ३० 


५.४३ 


गट नंबर ३१ , ८९ 


गट नंबर २९ , ३० 


गट नंबर ३३ 


गट नंबर ८५-ब , ८७, ८९ 


२ . ४५ 


फॉरेस्ट गट नंबर ८१ 


फॉरेस्ट गट नंबर ८१ 


फॉरेस्ट गट नंबर ८१ 


गट नंबर ८३, ३५ 
मौजे खरवळची शीव 


४ . ४९ 


गट नंबर ४७, ६२ 


गट नंबर ४९ 


मौजे खरवळ व मौजे 
आडगावची शीव 


१ . ५९ 


फॉरेस्ट गट नंबर ८१ 


गट नंबर ७६ 


गट नंबर ७६ 


मौजे शिवरसगावची शीव 


९ . ५५ 


गट नंबर ७५ 


फॉरेस्ट गट नंबर ८१, 
गट नंबर ७६, ७९ , ८० 


गट नंबर ३६, ३७, 
३८ , ३९ , ६५ 


गट नंबर ६६, ७० , 
७३ 


६० 


० . ४८ 


गट नंबर ५९ 


गट नंबर ६१ 


गट नंबर ६२ 


गट नंबर ५९ 


१०१ 


१ . ७४ 


मौजे शिरसगावची शीव 


गट नंबर १०२ 


फॉरेस्ट गट नंबर ८१ 


१०३ 


९ . ४३ 


गट नंबर १०४ 


गट नंबर ११० , ९७- क , 
९५ 


मोजे शिरसगावची शीव 
मौज शिरसगावची शीव 
व गट नंबर १०२ 


फॉरेस्ट गट नंबर ८१ , 
गट नंबर ९८ 


११४ 


१ . ६५ 


गट नंबर ११०, ११७ 


गट नंबर ११० 


गट नंबर ११० 


गट नंबर ११७, ११९ , 
११५ 


१३० 


२. २४ 


गट नंबर १२९ , १३१ 


गट नंबर १२९ 


गट नंबर १०६ 


मौजे शिरसागवची शीव 


१२७ 


३ .०६ 


गट नंबर १३४ 


गट नंबर १२६, १३५ 


गट नंबर १०७ 


गट नंबर १०६, १२८ , 
१२९ 


१२५ 


१ . ८९ 


गट नंबर १२६ 


गट नंबर १२४, १२६ 


गट नंबर १२१ 


गट नंबर १०७, १२६ 


१३८ 


२ . ६८ 


गट नंबर १३६ 


गट नंबर १३९ 


गट नंबर १२४ , १३९ 


गट नंबर १२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३, २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


९ 


अनुसूची - चालू 


३ 


हे . आर 


१५६ 


३ . ०० 


मौजे बेलपालीची शीव 


मोजे बेलपालीची शीव 


गट नंबर १४७ 


०० . ७५ 


गट नंबर ७८ 


गट नंबर ७८ 


गट नंबर १५३ 
गट नंबर ७५ 
गट नंबर ४५ , ४६ 


गट नंबर ७८ 


४४ 


३.९१ 


फॉरेस्ट गट नंबर ८१ 


फॉरेस्ट गट नंबर ८१ 


गट नंबर ४३ 


एकूण. . ८२. ३४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ९ जून २०१६. 


SPECIMEN NOTIFICATION 
No . RB /Desk - 11/ Land - 4 /20452 /2016 . - Whereas, the Government in Council has, in exercise of the 
powers conferred by Section 28 of the Indian Forests Act, 1878 (VII of 1878 ) vide The Bombay Government 
Gazette , dated 12th May 1904 , the Notification , Government in Council , declared that the provisions of 
“ Protected Forests " of the said Act shallbe applicable to the Rab Land which is not included in the “ Reserved 
Forests " , butwhich is the property ofGovernment, or over which the Government has proprietary rights , or 
to the whole or any part of the Forest- Produce of which the Government is entitled , more specifically 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said land") as a “ Protected 
Forests "; 

and whereas , the Government ofMaharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the said land , to be a "Reserved Forests " . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act, 
1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification, Revenue and Forests Department No . 
FLD - 1081/ F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub - section 
(4 ) of Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act , 1957 (Bom . Vill of 1958 ) ] the Commissioner 
of Nashik hereby : 
(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 
(b ) declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said land as “ Reserved 

Forests "; 
( c ) specifies the situation and limits of “ Reserved Forests " as per the Schedule appended hereto ; 

and 
( d ) appoints the Sub - Divisional Officer, Igatpuri - Trambakeshwar Sub - Division , Igatpuri 

Trambakeshwar, district Nashik incharge of the Trambakeshwar taluka, to be the Forest 
Settlement Officer to inquire into and determine the existence , nature and extent of any rights 
alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised within the limits of the 
"Reserved Forests ," or in or over any Forest-Produce and to deal with the same as provided in 

Chapter Il of the said Act ; 
( e ) appoints the Collector, Nashik to hear appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 

Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


Schedule 


District Nashik , taluka Trambakeshwar, village Gaddavne 

Boundaries 


Gat No. 


Area 


North 


East 


South 


West 


1 


2 
H . Are 


4 


8.87 


GatNo. 155 


Gat No . 18 , 26 


Forest GatNo. 3, 
155 , 57 . 


Boundary of 
village Belpali, 
Gat No. 8 -A . 
ForestGat No. 9 


7 


00 . 93 


Gat No . 8 - A 


Boundary of 
village Belpali, 
GatNo. 8 -A . 


GatNo. 8 -A , 
GatNo. 8 -B 


1.01 


Gat No . 10 


Boundary of 
village Belpali and 
village Harsul. 


Boundary of 
village Harsul . 


Boundary of 
village Belpali. 


9.69 


Gat No . 8 - A , 8 - B , 


Gat No. 17 


10 . 


Gat No. 10 , 12 , 13 Boundary of 

Kharwal, 
Gat No . 15 , 16 . 


4 . 92 


GatNo . 18 


Gat No. 16 , 17 


2 .60 


Gavthan 


Gat No . 27 
GatNo. 29 , 30 


5 .43 


Gat No. 31, 89 


2 .45 


Forest Gat No . 81 
Gat No. 47 , 62 


Boundary of GatNo. 18 , 19, 22 
village Kharwal 
Gat No . 33 Gat No. 29 , 30 
Gat No . 33 Gat No. 85 -B , 

87 , 89 
Forest Gat No. 81 Forest Gat No. 81 
Boundary of Gat No. 49 
village Kharwal 
and village 
Adgaon . 
Gat No. 76 Boundary of 

village 
Shirasgaon . 


Gat No. 83, 35 
Boundary of 
village Kharwal 


4 .49 


1.59 


Forest Gat No. 81 


Gat No . 76 


9.55 


Gat No. 75 


Forest Gat No . 81, 
Gat No. 76 , 79 , 80 . 


Gat No. 36 , 37 , 
38 , 39 , 65 . 


GatNo. 66 , 70 , 
73 . 


00 . 48 


Gat No. 59 


Gat No .61 


Gat No .62 


Gat No. 59 


1.74 


Gat No . 102 


Boundary of 
village Shirasgaon . 


Forest Gat No. 81 Boundary of 

village 
Shirasgaon . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


११ 


Schedule - Contd . 


1 


3 


2 
H . Are 


103 


9 . 43 


Gat No . 104 


Gat No. 110, 97- C , Forest Gat No . 81, Boundary of 
95 Gat No . 98 village 

Shirasgaon. 
and Gat No. 102 


114 


1. 65 


Gat No . 110, 117 


Gat No . 117, 119, 
115 


Gat No . 110 


Gat No . 110 


130 


2. 24 


Gat No . 129, 131 


Gat No . 129 


Gat No . 106 


127 


3. 06 


Gat No . 134 


Gat No. 126, 1235 


Gat No . 107 


Boundary of 
village 
Shirasgaon. 
Gat No. 106, 128 , 
129 
Gat No. 107, 126 


125 


Gat No. 126 


Gat No. 124 , 126 


1. 89 
2.68 


Gat No . 121 
Gat No . 124 , 139 


138 


Gat No . 136 


Gat No. 139 


Gat No . 126 


156 


3. 00 


Gat No . 153 


GatNo . 147 


Boundary of 
village Belpali, 
Gat No. 78 


Boundary of 
village Belpali, 
Gat No. 78 


76 


00.75 


Gat No . 75 


Gat No . 78 


44 


3. 91 


Forest Gat No . 81 


Forest Gat No . 81 


Gat No. 45, 46 


Gat No . 43 


Total .. 82. 34 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik, 9th June 2016. 


प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-२ / जमीन - ४/ २०४५३/ २०१६. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १८७८ (१८७८ चा ७ ) याच्या कलम २८ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून दि बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट , दिनांक १२ मे १९०४ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या 
“ प्रकरण चार संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी, जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही, मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा 
स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक 
विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडीक जमिनी (यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) या “ संरक्षित वने " 
म्हणून लागू असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८ )] याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१/एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त, नाशिक याद्वारे : 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३, २०१६ / आषाढ १६ - २२, शके १९३८ 


( अ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचेबंद 

होईल ; 
( ब) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( क ) सोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत आणि 

( ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनींमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्तीनिर्धारित 
करण्याकरिता, तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून पेठ 
तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 

( इ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 

जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव मोहोदांड 
गट क्षेत्र 
क्रमांक 

पूर्व दक्षिण 

पश्चिम 


गट 


चतु : सीमा 


उत्तर 


हे . आर 


६ . ६६ 


गट नंबर १६ - अ , ब , क 


फॉरेस्ट गट नंबर ६० 


गट नंबर १६- ब, क , 
१८ , १९ 


०० . २२ 
१३. ७० 


गट नंबर २२ 
फॉरेस्ट गट नंबर ६० 


मौजे शिवशेतची शीव 
गट नंबर ११, १२, 
१३ , १४ 
गट नंबर १८ 
मौजे आंबेची शीव, 
गट नंबर २३, २५ 
गट नंबर ३४ , ३५ 


१३. ०५ 


फॉरेस्ट गट नंबर ५४ 


गट नंबर १६- ब, क 
गट नंबर ७, ८ , 
१६ - अ 
गट नंबर १, ६१, ६२ , 
६३ , ६६ व गावठाण 
गट नंबर ५३ 
गट नंबर ४० , ४१, ४२ , 
४४, ३३ , २८, ४६, ४७, 
४९ 
गट नंबर ५६, ५९ 


गट नंबर २२ 
गट नंबर २८ , २९ , ३० , 
३१, ४ , ५ व गावठाण 
गट नंबर ३६, ३८ , ३९ , 
५२ , ५३ 
गट नंबर ४८ 
मौजे आंबेची शीव व 
फॉरेस्ट गट नंबर ५४ 


०० . ५८ 


फॉरेस्ट गट नंबर ५४ 
फॉरेस्ट गट नंबर ५४ 


२४. ४८ 


गट नंबर ४९ , ५१ 
मौजे आंबेची शीव व 
गट नंबर २८ 


१० . ४० 


मौजे डिसकळची शीव 


फॉरेस्ट गट नंबर ६० 


फॉरेस्ट गट नंबर ५४ , 
गट नंबर ६१ 
गट नंबर ५६ 
गट नंबर ६६ 


००. ६६ 
०० . ३४ 


मौजे डिसकळची शीव 
फॉरेस्ट गट नंबर ६०, 
गट नंबर ६६ 


मौजेडिसकळची शीव 
फॉरेस्ट गट नंबर ६० , 
गट नंबर ६६ 


गट नंबर ५८ 
गट नंबर ६६ 


एकूण. . ७० . ०९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ९ जून २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


१३ 


SPECIMEN NOTIFICATION 
No. RB/Desk - Il/Land - 4 /20453/2016 . - Whereas , the Government in Council has, in exercise of the 
powers conferred by Section 28 of the Indian Forests Act, 1878 (VII of 1878 ) vide The Bombay Government 
Gazette , dated 12th May 1904 , the Notification , Government in Council, declared that the provisions of 
" Protected Forests" of the said Act shall be applicable to the Rab Land which is not included in the "Reserved 
Forests ", butwhich is the property of Government, or over which the Governmenthas proprietary rights , or 
to the whole or any part of the Forest-Produce of which the Government is entitled , more specifically 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said land ") as a " Protected 
Forests "; 

and whereas, the Government ofMaharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the said land , to be a "Reserved Forests ". 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act , 
1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department No. FLD 
1081/ F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . VIII of 1958 ) ] the Divisional 
Commissioner of Nashik hereby - 
(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forestof the said Act shall ceased 

to apply to the said land; 
(b ) declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said land as "Reserved 

Forests" ; 
(c) specifies the situation and limits of "Reserved Forests " as per the Schedule appended hereto ; 

and 
( d ) appoints the Sub -Divisional Officer, Dindori Sub - Division , Dindori, district Nashik incharge of the 

Peth taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extentof any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the "Reserved Forests" , or in or over any Forest- Produce , and to dealwith the 

same as provided in Chapter II of the said Act; 
(e ) appoints the Collector, Nashik to hear appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 

District Nashik , taluka Peth , village Mohdand 
Gat No. Area 

Boundaries 
North 

East South 

West 


H .Are 
6 .66 


Gat No . 16 - A ,B , C 


Forest Gat No. 60 Boundary of 

village Shivkheth 
Gat No . 11, 12 , 
13 , 14 . 


GatNo. 16 -B , C , 
18 , 19 . 


00 .22 


Gat No. 22 


Gat No . 18 


Gat No . 22 


26 


13 .70 


Forest Gat No . 60 


Gat No. 16 - B , C 
Gat No. 7 , 8 , 
16 - A . 


Boundary of 
village Aambe 
Gat No . 23 , 25 . 


GatNo. 28 , 29, 30 , 
31, 4 , 5 and 
Gavthan . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


Schedule - Contd . 


H. Are 


13. 05 


__ Forest Gat No . 54 


Gat No. 34, 35 


Gat No. 36, 38 , 39 , 
52, 53 . 


00 . 58 


Gat No. 1, 61, 62, 
63 , 66and 
Gavthan. 
Gat No . 53 
Gat No. 40 , 41, 
42 , 44, 33, 28 , 
46, 47, 49 . 


Gat No. 49, 51 


Forest Gat No . 54 
Forest Gat No . 54 


Gat No . 48 


24. 48 


Boundary of 
village Aambe 
and Gat No. 28 . 


Boundary of 
village Aambe 
and Forest 
Gat No . 54. 


10. 40 


5700. 66 


Boundary of 
village Diskal . 
Boundary of 
village Diskal. 
Forest Gat No. 60, 
Gat No. 66 . 


Gat No. 56 , 59 Forest Gat No. 60 ForestGat No . 54, 

Gat No . 61 . 
Boundary of Gat No . 58 Gat No. 56 
village Diskal . 
Forest Gat No . 60 , Gat No. 66 Gat No . 66 
Gat No . 66. 


64 


00 .34 


Total .. 70 .09 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 9th June 2016 . 


प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- २/ जमीन - ४/ २०४५४/ २०१६. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक ४ ऑक्टोबर २००७, भाग एक , नाशिक 
विभागीय पुरवणी, नाशिक याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या “ प्रकरण चार संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी जी राखीव वनात अंतर्भूत 
केलेली नाही , मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहेकिंवाजिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही 
भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी/ पडीक जमिनी ( यात यानंतर 
जिचा “ उक्त जमीन ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) या “ संरक्षित वने ” म्हणून लागू असतील ; 

__ आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमीन “ राखीव वन ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम (४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी - १०८१/ एफ - ६ , दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक याद्वारे - 
( अ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनीस लागू असण्याचेबंद 

होईल ; 
( ब) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन “राखीव वन ”म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( क ) यासोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


१५ 


( ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता , तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
पारनेर तालुक्याचेप्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा- पारनेर , उपविभाग श्रीगोंदा- पारनेर यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 

(इ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११ , १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपीलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 

जिल्हा अहमदनगर , तालुका पारनेर, मौजे भोंद्रे 
गट क्षेत्र 

चतु: सीमा 
क्रमांक 

दक्षिण 

पश्चिम 


१२ उत्तर 


३ 


تی 


हे . आर 


७६ पैकी 


२. ५० 


इ उडफा गट नंबर 


गट नंबर ७६ चा भाग 


मौजे कान्हुरगावची शीव गट नंबर ७६ भाग 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक , ९ जून २०१६. 


SPECIMEN NOTIFICATION 


No. RB /Desk - Il/Land -4 /20454 /2016 . - Whereas, the Divisional Commissioner of Nashik has, in exercise 
of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forests Act, 1927 ( 16 of 1927 ) vide Maharashtra 
GovernmentGazette , Part I, Supplement, dated 4th October 2007 , the Notification , Divisional Commissioner 
of Nashik declared that the provisions of Chapter IV of " Protected Forests " of the said Act shallbe applicable 
to the Forest Land / Waste Land which is not included in the " Reserved Forests", butwhich is the property 
of Government, or over which the Government has proprietary rights , or to the whole or any part of the 
Forest-Produce of which the Government is entitled ,more specifically mentioned in the Schedule appended 
hereto (hereinafter referred to as " the said land") as a "Protected Forests "; 


and whereas, the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the said land, to be a "Reserved Forests" . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act, 
1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department No . 
FLD - 1081/ F- 6 , dated the 21st October 1981 [ issued inexercise of the powers conferred by sub - section 
( 4 ) of Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 ( Bom. VIll of 1958 ) ] the Commissioner 
ofNashik hereby - 


(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


(b ) declares that theGovernment ofMaharashtra has decided to constitute the said land as "Reserved 

Forests "; 
(c ) specifies the situation and limits of " Reserved Forests " as per the Schedule appended hereto ; 

and 


( d) appoints the Sub- Divisional Officer, Shrigonda- Parner Sub - Division, Shrigonda- Parner, district 

Ahmednagar incharge of the Parner taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and 
determine the existence ,nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person 
in or over any land comprised within the limits of the "Reserved Forests ", or in or over any 
Forest- Produce , and to deal with the same as provided in Chapter II of the said Act ; 


(e ) appoints the Collector, Ahmednagar to hear appeals from any Orders passed by the Forest 

Settlement Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 


Schedule 


District Ahmednagar, taluka Parner, village Bhondre 

Boundaries 


GatNo. 


Area 


North 


South 


West 


East 

4 


1 


2 
H. Are 
2.50 


Boi 


Part of 
GatNo. 76 


E Inlarge 
Gat No. 


Part of 
Gat No . 76 


Boundary of 
village Kanhur. 


Part of 
Gat No . 76 . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner , 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik, 9th June 2016. 


प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-२ / जमीन -४/ २३९११ / २०१६. - ज्याअर्थी, गव्हर्नमेंट ऑफ बॉम्बे यांनी भारतीय वन अधिनियम , १८७८ ( १८७८ चा ७) याच्या 
कलम २८ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून दि बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट , दिनांक १२ मे १९०४ याद्वारे असे घोषित केले होते की , 
उक्त अधिनियमाच्या “प्रकरण चार संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही, मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा 
जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा सोबतच्या 
अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडीक जमिनी ( यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) 
या “ संरक्षित वने ” म्हणून लागू असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 


त्याअर्थी, आता भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट -कलम (४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१/ एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग, नाशिक याद्वारे - 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


१७ 


( अ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचेबंद होईल . 
( ब) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( क) यासोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत; आणि 

( ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता, तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून पेठ 
तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी, उपविभाग दिंडोरी यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 

( इ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२, १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपीलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


___ अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ, गाव जांभळे 

चतु : सीमा 


गट 
क्रमांक 


क्षेत्र 


उत्तर 


पूर्व 


दक्षिण 


पश्चिम 


LA 


हे . आर 


१ . ३६ 


गट नंबर ८ , ८८ 


गट नंबर ८ , ९ 


८ . ०१ 


फॉरेस्ट गट नंबर ६८ 


फॉरेस्ट गट नंबर ९७ 


गट नंबर ३, ६ गट नंबर ८८, ८९ 
गट नंबर ६४ , ६५ , ६६ मौजे बाडगीची शीव 
फॉरेस्ट गट नंबर ६७ मौजे बाडगीची शीव 


८ .०३ 


फॉरेस्ट गट नंबर ७० 


गट नंबर ६९ 


३. ९९ 


गट नंबर ८७, ९१ 


फॉरेस्ट गट नंबर ७१ 


फॉरेस्ट गट नंबर ७२ 
फॉरेस्ट गट नंबर ७४ 


८ .०२ 


गट नंबर ७३ 


गट नंबर ६९ , ९२ 
फॉरेस्ट गट नंबर ९१ , 
गट नंबर ८७ . 


फॉरेस्ट गट नंबर ७१ 


५ .७१ 


फॉरेस्ट गट नंबर ७७ 


फॉरेस्ट गट नंबर ७२ 


फॉरेस्ट गट नंबर ७० 


फॉरेस्ट गट नंबर ७७ 


७ . ३२ 


गट नंबर ७३ 


फॉरेस्ट गट नंबर ७२ 


फॉरेस्ट गट नंबर ७७ 


गट नंबर ७५ 
मौजे हातलोंडची शीव 


५ . ४४ 


गट नंबर २० , २१ 


गट नंबर ४८ 


फॉरेस्ट गट नंबर १६, 
गट नंबर १५, १८ . 


४ .८० 


फॉरेस्ट गट नंबर २२ 


गट नंबर २४, २५ , २६, 
२७. 


गट नंबर २० , २१ , फॉरेस्ट गट नंबर ३१ , 
मौजे हातलोडची शीव. गट नंबर ३० 
मौजे सांबरमाथाची शीव मौजे जळेची शीव 


३५ .८१ 


फॉरेस्ट गट नंबर ६० 


फॉरेस्ट गट नंबर ९९ , 
गट नंबर ४१ , ४२ , ४६ , ४८ 


५ . ५२ 


फॉरेस्ट गट नंबर ५५ 


गट नंबर ६२ 


गट नंबर ६३, ६६ 


फॉरेस्ट गट नंबर ५७, 
फॉरेस्ट गट नंबर ९८ . 


४ . ४१ 


गट नंबर ५३ व पाडा 


फॉरेस्ट गट नंबर ९९ 


फॉरेस्ट गट नंबर ६० 


फॉरेस्ट गट नंबर ५७, ५८ 


२ . ३४ 


गावठाण 


फॉरेस्ट गट नंबर ५६ 


फॉरेस्ट गट नंबर ५८ 


गट नंबर ९८ 
फॉरेस्ट गट नंबर ६७ 


४. ५५ 


गट नंबर ९६ 


गट नंबर ९८ 
मौजे हातलोंडची शीव 


गट नंबर ६६ 
फॉरेस्ट गट नंबर ८१ 


५. ३५ 


मौजे हातलोंडची शीव 


गट नंबर ७९ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


३ 


हे . आर 


४. ६० 


गट नंबर ८२ 


फॉरेस्ट गट नंबर ८५ 


गट नंबर ७३ 


फॉरेस्ट गट नंबर ८० , 
गट नंबर ७८ . 


४ . ०० 


गट नंबर ८६ 


गट नंबर ७३ 


फॉरेस्ट गट नंबर ८१ , 
गट नंबर ८२ . 


फॉरेस्ट गट नंबर १२ , 
गट नंबर ८४ 


२ . ३२ 


गट नंबर १३, १४ 


फॉरेस्ट गट नंबर १६ 


गट नंबर १० 


गट नंबर ११ - ब 


५ .९८ 


गट नंबर २३ 


फॉरेस्ट गट नंबर २९ 


गट नंबर २१ 


फॉरेस्ट गट नंबर ३९ , 
गट नंबर ३८ . 


फॉरेस्ट गट नंबर २९ 


६ . ७७ 


TO 


गट नंबर ३२ , ३५ 


गट नंबर ३० , 
मौजे हातलोंडची शीव . 


फॉरेस्ट गट नंबर ३९ , 
गट नंबर ३७, ३८ . 


एकूण.. १३४ . ३३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , २ जून २०१६. 


SPECIMEN NOTIFICATION 


No. RB/Desk -Il /Land -4 /23911/2016 . - Whereas, the Government of Bombay has, in exercise of the 
powers conferred by Section 28 of the Indian Forests Act, 1878 (VII of 1878 ) vide The Bombay Government 
Gazette , dated 12th May 1904 , the Notification , Government in Council, declared that the provisions of 
" Protected Forests " of the said Act shall be applicable to the Rab Land which is not included in the "Reserved 
Forests " , butwhich is the property of Government, or over which the Governmenthas proprietary rights , or 
to the whole or any part of the Forest- Produce of which the Government is entitled , more specifically 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said land ") as a " Protected 
Forests " ; 


and whereas, the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian ForestAct, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the said land , to be a " Reserved Forests ". 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act , 
1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department No. FLD 
1081/F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


१९ 


Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . VIII of 1958 ) ] the Commissioner of 
Nashik hereby - 


( a ) declares thatthe provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 


(b ) declares that the Government ofMaharashtra has decided to constitute the said land as "Reserved 

Forests "; 


(c ) 


specifies the situation and limits of "Reserved Forests " as per the Schedule appended hereto ; 


and 


(d ) appoints the Sub - Divisional Officer, Dindori, Sub -Division , Dindori, district Nashik incharge of 

the Peth taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extentof any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the "Reserved Forests ", or in or over any Forest-Produce , and to deal with the 
same as provided in Chapter Il of the said Act ; 


( e) appoints the Collector,Nashik to hear appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 

Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 


Schedule 


District Nashik , taluka Peth , village Jabhale 


Gat No. 


Area 


Boundaries 


North 


South 


West 


Fast 


South 


5 


H . Are 


1 . 36 


Gat No . 8 , 88 


Gat No . 8 , 9 


Gat No . 3 , 6 


Gat No. 88 , 89 


8 .01 


Forest Gat No. 68 


66 . 


8 .03 


ForestGat No . 70 


Forest Gat No . 97 Gat No. 64 ,65, Boundary of 

village Badgi. 
Gat No. 69 ForestGat No . 67 Boundary of 

village Badgi. 
Gat No . 87 , 91 Gat No .69, 92 Forest Gat No . 71 
Gat No. 73 Forest Gat No. 91, Forest Gat No. 71 

Gat No. 87 . 
Forest Gat No . 72 ForestGat No . 70 Forest Gat No. 77 


3 .99 


ForestGat No. 72 
Forest Gat No . 74 


8 . 02 


5 .71 


ForestGat No. 77 


7 . 32 


Gat No . 75 


Gat No . 73 


Forest Gat No. 72 ForestGatNo. 77 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


Schedule - Contd . 


1 


3 


2 
H .Are 


5 .44 


4 . 80 


35 .81 


villa 


5 .52 


Boundary of Gat No . 20 , 21 Gat No . 48 ForestGatNo. 16 , 
village Hatlond 

Gat No. 15 , 18 
Gat No. 24, 25 , 26 , Gat No. 20 , 21, Forest Gat No. 31, Forest Gat No. 22 
27 . 

and Boundary of Gat No . 30 . 

village Hatlond . 
ForestGat No . 99 , Boundary of Boundary of Forest Gat No . 60 
GatNo. 41, 42 , 46 , village 

village Jale . 
48 . 

Sabarmatha . 
Forest Gat No . 57 , ForestGat No. 55 Gat No. 62 Gat No. 63 , 66 
Forest GatNo . 98 . 
Gat No. 53 and Forest Gat No . 99 Forest Gat No. 60 Forest Gat No. 
Pada . 

57 , 58 . 
Gavthan 

Forest Gat No. 56 Forest Gat No. 58 Gat No. 98 
GatNo. 96 Gat No. 98 Gat No .66 Forest Gat No. 67 
Boundary of Boundary of ForestGat No. 81 Gat No . 79 
village Hatlond. village Hatlond . 


4 .41 


2 .34 


4 .55 


5 . 35 


4 .60 


ForestGatNo. 85 Gat No . 73 


Forest Gat No . 80 , Gat No. 82 
Gat No. 78 . 


4 .00 


Gat No . 73 


Forest Gat No . 81, 
Gat No. 82 . 


Forest Gat No. 12 , Gat No . 86 
Gat No. 84 


2 . 32 


GatNo. 13, 14 


Forest Gat No. 16 Gat No. 10 


Gat No . 11- B 


5 . 98 


Gat No . 23 


Forest Gat No. 29 Forest Gat No. 39 , Gat No . 21 

Gat No . 38 . 


6 .77 


ForestGat No . 29 


Gat No . 32 , 35 


GatNo. 30 , 
Boundary of 
village Hatlond. 


ForestGat No . 39 , 
Gat No . 37 , 38 . 


Total .. 134. 33 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner , 
Nashik Division ,Nashik . 


Nashik , 2nd June 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


२१ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले. - १. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ 

२ . कार्यकारी अभियंता , मुळा पाटबंधारे विभाग, अहमदनगर 

याचे पत्र क्रमांक कुप्रमं /प्रशा-३/ १४९५ / २०१६ , दिनांक १३ 
एप्रिल २०१६. 


१. अहमदनगर जिल्ह्यातील कुकडी डाव्या कालव्यावरील कर्जत , जामखेड , 

श्रीगोंदा व पारनेर हद्दीतील कालवा व कालव्यालगतच्या परिसरात 
कोणत्याही प्रकारे वाहणाऱ्या पाण्यास अडथळा/ अटकाव निर्माण 
करण्यास , पाणी वळवण्यास व त्याचा उपसा करण्यास, फळ्या( बर्गे ) 
टाकण्यास प्रतिबंध करीत आहे. 


आदेश 


२. अहमदनगर जिल्ह्याचे कुकडी डाव्या कालव्यावरील कर्जत , जामखेड, 

श्रीगोंदा व पारनेर हद्दीतील कालवा व कालव्यालगतच्या परिसरात 
येणाऱ्या गावांमध्ये जमाव करण्यास अगर निदर्शने करण्यास प्रतिबंध 
करीत आहे. 


क्रमांक डीसी/कार्या-९- ब-१/१३०२ / २०१६. - ज्याअर्थी, अधीक्षक अभियंता , 
कुकडी प्रकल्प मंडळ, पुणे यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये कुकडी डावा कालव्याचा 
नारायणगाव , श्रीगोंदा, कर्जत व करमाळा तालुक्यांमध्ये विविध ठिकाणी 
तलावामध्ये पाणी देण्याचे नियोजन आहे. उन्हाळ्याची तीव्रता मोठी असल्याने 
वहनव्यव मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे . सध्याचे आवर्तन हे फक्त 
पिण्याचे पाण्याकरिता होणार असलेने, कालव्याचे लाभक्षेत्रातील उभे बागायती 
पिके वाचविण्याचे दृष्टीने लाभधारक शेतकरी हे कालव्यावरील गेटची 
मोडतोड करून , तसेच कालव्यामध्ये पाईप टाकून मोटारीने अनधिकृत 
पाण्याचा उपसा करण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर करणे संभव आहे . 
तसेच अधिकारी/ कर्मचारी यांना शिवीगाळ अथवा मारहाण करणे या 
गोष्टी घडण्याची शक्यता आहे. त्याकरिता कुकडी डाव्या कालव्यावरील 
कर्जत , जामखेड , श्रीगोंदा व पारनेर हद्दीत कलम १४४ लागू करणे 
आवश्यक आहे. 


३. अहमदनगर जिल्ह्यातील कुकडी डाव्या कालव्यावरील कर्जत , जामखेड , 

श्रीगोंदा व पारनेर हद्दीतील कालवा व कालव्यालगतच्या परिसरात 
आवर्तन नियोजितपणे सुरळीतरित्या पार पाडण्याचे कर्तव्य व जबाबदारी 
पार पाडणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांना अटकाव करण्यास प्रतिबंध 
करीत आहे . 


४. उपरोक्त आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरूद्ध भारतीय दंड विधानाच्या 

कलम १८८ नुसार कारवाई करणेत येईल . 


५. सदरचा आदेश दिनांक १८ एप्रिल २०१५ पासून दिनांक ६ मे २०१६ 

पर्यंत अंमलात राहील . 


राजेंद्रकुमार पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

अहमदनगर . 


त्याअर्थी, उपरोक्त सर्व बाबींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेसाठी 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून मी , राजेंद्रकुमार 
पाटील, अपर जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर मला फौजदारी प्रक्रिया 
संहितेच्या कलम १४४ नुसार प्राप्त अधिकारान्वये, 


अहमदनगर , १४ एप्रिल २०१५. 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले . - फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १७४ 

आदेश 
क्रमांक डेस्क- ७/ ईएलएन - २८५/ २०१६ . - ज्याअर्थी, पुढील नमूद केलेल्या अपघाती मृत्यू प्रकरणांमध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम 
१७४ मधील तरतुदीनुसार मृत व्यक्तींचे मृत्यूचे वर्गीकरण करणेकामी उपविभागीय पोलीस अधिकारी, संगमनेर विभाग यांचेमार्फत प्रस्ताव या 
कार्यालयास प्राप्त झालेले आहेत. प्रस्तुत प्रकरणांत उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावासोबतचे अपघाती मृत्यूचे चौकशी 
अहवाल, चौकशी कागदपत्रे, वैद्यकिय अधिकारी यांचे अहवाल इत्यादी तपासणी करण्यात आली आहे. मृत व्यक्तीचे रहिवासाचेकिंवा त्यांचे 
नातेवाईकांचे राहण्याचे ठिकाण हे संगमनेर उपविभागाचे कार्यक्षेत्राबाहेरचे आहेत . ज्या मृत व्यक्तीचे नातेवाईकांना अपघाती मृत्यूबद्दल काही तक्रार 
अगर हरकत आहे किंवा कसे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. 

___ त्याअर्थी, पुढील नमूद परिशिष्टात नमूद अपघाती मृत्यू प्रकरणांतील व्यक्तींच्या मृत्यूबाबत त्यांचेजवळचेनातेवाईकांस काही हरकत अगर तक्रार 
असल्यास ही नावे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांच्या आत उपविभागीय दंडाधिकारी, संगमनेर भाग , संगमनेर यांचे 
कार्यालयात समक्ष हजर राहून किंवा रजिस्टर पोस्टाद्वारे लेखी स्वरूपात सादर करावे. पुढील मृत व्यक्तीच्या जवळच्या नातेवाईकांकडून मुदतीत 
हरकती अगर सूचना प्राप्त न झाल्यास मृत व्यक्तींच्या मृत्यूबाबत त्यांचे जवळचे नातेवाईकांची कोणाची काहीही हरकत नाही असे समजण्यात येऊन 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १७४ नुसार व उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मृत्यूच्या वर्गीकरणाबाबत अंतिम आदेश पारित करण्यात 
येतील, याची संबंधित मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी नोंद घ्यावी . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १० जून २०१६ रोजी माझे सही, शिक्क्यानिशी दिला असे . 


परिशिष्ट 


२२ 


मयतव्यक्तीचेनाव 


राहणार 


तालुका 


जिल्हा 


मृत्यूचेकारण 


अ. क्र. १ 


पोलीस स्टेशन २ 


अकस्मात मृत्यूनंबर 


वय वर्षे 


मृत्यूचेठिकाण 


ए.डी.एस.आर. 

नंबर 


११ 


अहमदनगर 


१ २ 


राजूर राजूर 


११/२०१५ ३७/२०१४ 


ज्योतीजॉनऔताडे प्रविणठकाजीजाधव 


३९ ३५ 


मवेशी शिरोली 


अकोले जुन्नर 


६/२०१५ ९/२०१६ 


पुणे। 


३ 


राजूर 


४३/२०१४ 


सोपानसुधाकरमाळी 


२६ 


कुंदेवाडी 


सिन्नर 


नाशिक 


११/२०१६ 


४आश्वी 


६/२०१६ 


विश्वनाथयशवंतमाळी 


६५ 


सोनगाव 


राहुरी 


अहमदनगर 


ध्या 


सात्रळ 


साकोरी 


भंडारा 


५ ६ 


संगमनेरशहर संगमनेरशहर 


३०/२०१५ १३/२०१६ 


संदिपरामेश्वरकापगते राजुनामदेवमोरे 


२० ५१ 


१३/२०१६ १४/२०१६ 


सालई माहिती नाही. सांगवी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ७ - १३, २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


७ 


संगमनेरशहर 


८७/२०१५ 


बळीरामगलसिंगचव्हाण२२ 


चाळीसगाव 
जळगाव 


१० हृदयविकाराने एसटीस्थानक,राजूर सर्पदंशहोऊनकुंभारगल्ली,राजूर, 

तालुकाअकोले. पाण्यातपडूनशेडीशिवारातभंडारदरा बुडूनमृत्यू.धरणाच्यापाण्यात. 

रहातेघरात,सुकेवाडी, आजाराने.तालुकासंगमनेर, 

जिल्हा 
अहमदनगर 
. पायघसरूनपडूनसिव्हिलहॉस्पिटल,नाशिक फुप्फुसाच्यासिव्हिलहॉस्पिटल, आजाराने. 

अहमदनगर. बैलगाडीवरूनपडूनगटक्रमांक१३५/१,समनापूर डोक्यासमारलागून.शिवार,तालुकासंगमनेर. हृदयविकाराने ग्रामीणरुग्णालय,संगमनेर, 

तालुकासंगमनेर, 

जिल्हाअहमदनगर. हृदयविकाराने प्रवराग्रामीणरुग्णालय, 

लोणी 
, 
तालुका 
राहाता 
, 

जिल्हाअहमदनगर. विहिरीतपडूनमेहेंदुरीशिवारातीलविहिरीत, पाण्यातबुडूनतालुकाअकोले, होऊन. 

जिल्हाअहमदनगर. 

संदीपनिचित, उपविभागीयदंडाधिकारी, संगमनेरभाग,संगमनेर, 

जिल्हाअहमदनगर. 


१८/२०१६ 


८ 


संगमनेरशहर 


४४/२०१५ 


सुरेशसुबोधसिंग 


४० 


लिंगपाडा 


सोरो 


२० 
/ 
२०१६ 


बोलेश्वर 
राज्य ओरिसा 


९आश्वी 


८/२०१६ 


नानासाहेबपांडुरंगढेपे 


५१ 


निंभोरे 


राहुरी 


अहमदनगर 


१८/२०१६ 


१०अकोले 


१४/२०१६ 


सोनालीअदिनाथखेडकर१८ 


बावी 


शिरूर 


बीड 


संगमनेर 
, 
१० 
जून 
२०१६ 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


२३ 


अध्यक्ष, नगरपरिषद यांजकडून 

मनमाड नगरपरिषद , मनमाड 
मनमाड शहराच्या तिसरी सुधारित प्रारूप विकास योजनेमधील बदलांचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे 
कलम २८ ( ४) अन्वये प्रसिद्धीकरण . 

क्रमांक प्रावियो- मनमाड ( ति . सु. )/ कलम २८ ( ४)/ १९८८/ २०१६. - आणि ज्याअर्थी, मनमाड नगरपरिषदेने ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” 
म्हणून संबोधलेले) सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १ , दिनांक ८ जुलै २०१५ अन्वये मनमाड नगरपरिषदेची तिसरी सुधारित प्रारूप विकास योजना 
( यापुढे “ उक्त प्रारूप विकास योजना ” म्हणून संबोधलेले) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ (यापुढे “ उक्त अधिनियम " 
म्हणून संबोधलेले) चे कलम २६ ( १) अन्वये प्रसिद्ध केली असून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक , नाशिक विभागीय पुरवणी, 
दिनांक १६ ते २२ जुलै २०१५ मध्ये पृष्ठ क्रमांक १ व २ वर नागरिकांच्या हरकती / सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारूप विकास योजनेवर विहित मुदतीत प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (२) 
नुसार स्थापन झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडेदिनांक ५ मार्च २०१६ रोजी सादर केला . 

आणि ज्याअर्थी, नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर उक्त नियोजन प्राधिकरण यांनी विचार करून योग्य वाटतील असे फेरबदल व 
बदल करून उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडेमंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी ठराव क्रमांक ०१, दिनांक 
१० मार्च २०१६ पारित केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४) खालील तरतुदीनुसार उक्त प्रारूप विकास योजनेच्या मसुद्यात केलेले फेरबदल किंवा बदल 
नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, उक्त प्रारूप विकास योजनेच्या मसुद्यात उक्त नियोजन प्राधिकरणाने कलम २८ (४) नुसार केलेले फेरबदल / बदल यांची सूची 
परिशिष्ट “ अ ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदर बदल दर्शविणारा प्रारूप विकास योजनेचा नकाशा 
खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसांच्या कालावधीकरिता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात 
आलेला आहे. 
१ . मुख्याधिकारी, मनमाड नगरपरिषद, मनमाड , 

एकात्मता चौक, मनमाड. 
२. सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक , 
पहिला मजला, जुनी महानगरपालिका इमारत , नवीन पंडित कॉलनी, नाशिक 

__ परिशिष्ट - अ 

कलम २८ ( ४) अन्वये प्रसिद्ध फेरबदलांचे तपशील 
फेरबदल 

तपशील 
क्रमांक 


एम - १ 


एम - २ 


एम - ३ 


एम - ४ 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे स. नं. ४०८ हा “ शेती विभागातून ” वगळून “रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
आरक्षण क्रमांक ३ “ भाजी मंडई या आरक्षणाचेनामाभिधान “ भाजी मंडई व दुकान केंद्र” असे करण्यात येत आहे. 
नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे स. नं. २८५ पैकी १६५० चौ. मी. क्षेत्र नवीन आरक्षण क्रमांक ५५ स्मशानभूमीकरिता आरक्षित करण्यात 
येत आहे. 
नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे आरक्षण क्रमांक १२ “ सोशल वेल्फेअर डिपार्टमेंट ” स. नं . ६५ पैकी क्षेत्रात स्थलांतरित करण्यात येत 
आहे व त्याअनुषंगाने स. नं. ३२३ पै. , ३२७ पै. , ३२८ पै . मधील आरक्षणमुक्त क्षेत्र “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्यात येत 
आहे . 
आरक्षण क्रमांक १४ “ अग्निशमन केंद्र " वगळण्यात येऊन आरक्षणमुक्त क्षेत्र “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
आरक्षण क्रमांक १५ “ खेळांचे मैदान ” वगळण्यात येऊन आरक्षणमुक्त क्षेत्र “ रहिवास ” विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 
स . नं . ३४५ मधील हिरोहोंडा शोरूमचे स्थान वगळण्यात येऊन विद्यमान वाणिज्य वापरातून मुक्त क्षेत्र रहिवास विभागात 
समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


एम - ५ 


एम - ६ 


एम - ७ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


परिशिष्ट - अ - चालू 
कलम २८ (४) अन्वये प्रसिद्ध फेरबदलांचे तपशील 

तपशील 


फेरबदल 
क्रमांक 


एम - ८ 


एम - ९ 


एम - १० 


एम - ११ 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणेहिरोहोंडा शोरूमच्या विद्यमान स्थानानुसार दुरुस्ती दर्शविण्यात येत आहे. 
नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे स. नं . ३४७ मधील ३० मी . रुंद विकास योजना रस्त्याचे आखणीत बदल करण्यात येत आहे. 
आरक्षण क्रमांक “ बगीचा ” वगळण्यात येऊन आरक्षणमुक्त क्षेत्र “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्यात येत आहे . 
नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे स. नं. ३६७ ऐवजी स. नं. ३५७ अशी दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 
नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे आरक्षण क्रमांक २५ “प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान ” या आरक्षणाच्या नामाभिधान “माध्यमिक शाळा 
व खेळाचे मैदान ” असे करण्यात येत आहे . 
नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे स. नं. २७/ १ मधील क्षेत्र नाविकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात दर्शविण्यात येत आहे. 


एम - १२ 


एम - १३ 


एम - १४ 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे स . नं . ३१ / १ + २ - १ - अ व स . नं . ३१/ १ + २ / २ मधील क्षेत्र नाविकास विभागातून वगळून रहिवास 
विभागात दर्शविण्यात येत आहे. 


एम - १५ 


एम - १६ 


एम - १७ 


एम - १८ 


एम - १९ 


एम - २० 
एम -२१ 


एम - २२ 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे स . नं. ६५ पैकी ३००० चौ. मी . क्षेत्र नवीन आरक्षण क्रमांक ५६ “ विरशैव लिंगायत समाज व गोसावी 
समाज - दफनभूमी ” करीता आरक्षित करण्यात येत आहे. 
नकाशा दर्शविल्याप्रमाणे स. नं . ६५ पैकी १० , ००० चौ . मी . क्षेत्र नवीन आरक्षण क्रमांक ५७ “ खेळाचे मैदान ” साठी आरक्षित 
करण्यात येत आहे . 
नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे स. नं. १२१ मधील मंजूर अभिन्यासाप्रमाणे १२ मीटर रुंद पूर्व- पश्चिम विकास योजना रस्त्याच्या 
आखणी दुरुस्त करण्यात येत आहे. 
आरक्षण क्रमांक ३६ “ बगीचा ” वगळण्यात येऊन आरक्षणमुक्त क्षेत्र “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्यात येत आहे . 
आरक्षण क्रमांक ३८ “ खेळाचे मैदान ” वगळण्यात येऊन आरक्षणमुक्त क्षेत्र “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
आरक्षण क्रमांक ३९ “ खेळाचे मैदान ” वगळण्यात येऊन आरक्षणमुक्त क्षेत्र “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्यात येत आहे . 
आरक्षण क्रमांक ४२ “ दफनभूमी विस्तारीकरण ” वगळण्यात येऊन आरक्षणमुक्त क्षेत्र “ शेती विभागात ” समाविष्ट करण्यात येत 
आहे . 
आरक्षण क्रमांक ४७ “ टाऊन प्लाझा ” च्या उत्तरेकडील प्रस्तावित पूर्व- पश्चिम १५ मीटर विकास योजना रस्ता वगळण्यात येऊन 
आरक्षणमुक्त क्षेत्र “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
आरक्षण क्रमांक ४७ “टाऊन प्लाझा ” वगळण्यात येऊन आरक्षणमुक्त क्षेत्र “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
आरक्षण क्रमांक ४८ “म्युनिसिपल मॉल ” वगळण्यात येऊन आरक्षणमुक्त क्षेत्र “रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे स. नं . १९८ हा नाविकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात दर्शविण्यात येत आहे. 
मनमाड- येवला राज्य मार्गास सन्मुख स. नं . १६५ पासून सुरू होणारा ते स.नं . १८३ पर्यंत प्रस्तावित २४ मीटर रुंद विकास 
योजना रस्त्याची रुंदी कमी करण्यात येऊन ती १८ मीटर करण्यात येत आहे. सदर बदलामुळे रस्त्यातून मुक्त झालेले क्षेत्र 
लगतचे संबंधित वापर विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
आरक्षण क्रमांक ५१ “ प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान " वगळण्यात येऊन आरक्षणमुक्त क्षेत्र “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट 
करण्यात येत आहे . 
नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे स. नं . २१८/ १/ १ पैकी १००० चौ . मी . क्षेत्र नवीन आरक्षण क्रमांक ५९ “ महानुभव पंथ दफनभूमी " 
करीता आरक्षित करण्यात येत आहे . 


एम - २३ 


एम - २४ 


एम - २५ 


एम - २६ 


एम - २७ 


एम - २८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


२५ 


परिशिष्ट - अ - चालू 
कलम २८ ( ४) अन्वये प्रसिद्ध फेरबदलांचे तपशील 

तपशील 


फेरबदल 
क्रमांक 


एम - २९ 


एम - ३० 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे स .नं . २१८ पैकी १० , ००० चौ . मी . क्षेत्र नवीन आरक्षण क्रमांक ६० “ गोशाळा ” करिता आरक्षित 
करण्यात येत आहे . 
विकास योजना नकाशावर दर्शविलेल्या अस्तित्वातील वापर भविष्यात बंद झाल्यास तेथे लगतच्या जागेत अनुज्ञेय असलेला वापर 
अनुज्ञेय होईल , अशा आशयाची तरतूद विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्यात येत आहे . 
विकास योजना नकाशावर दर्शविलेले स . नं . / ग.नं ./ सि . स. नं . हे सदोष नमूद असल्यास ते प्रत्यक्षात असल्यानुसार ग्राह्य धरण्यात 
येतील . 


एम- ३१ 


प्रविण नाईक , 

अध्यक्ष, 
मनमाड नगरपरिषद , मनमाड , 


मनमाड, ३० जून २०१६ . 


MANMAD MUNICIPAL COUNCIL , MANMAD 
Publication of Modifications in Draft Third Revised Development Plan of Manmad under Section 
28 (4 ) Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

No . DRDP -Manmad (Third Revised )/Section 28 ( 4 )/ 1988 /2016 . - Whereas ,Manmad Municipal Council 
(hereinafter referred to as “ the said Planning Authority " ) under it s Resolution No. 1, Dated 8th July 2015 
has published the Draft Third Revised Development Plan ofManmad (hereinafter referred to " the said 
Draft Development Plan " ) under Section 26 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , 
(hereinafter referred to as “ the said Act" ) which appeared in the Maharashtra GovernmentGazette , Nashik 
Division, Part - 1, Dated 16 - 22 July 2015 on page No . 1 and 2 for inviting suggestions / objections from 
general public ; 

and whereas , , after considering the suggestions / objections to the said Draft Development Plan 
received within stipulated period , the Planning Committee constituted under Section 28 (2 ) of the said Act , 
has submitted its report to the said PlanningAuthority on Dated 5th March 2016 ; 

and whereas , the said Planning Authority, after considering the report of planning committee passed 
Resolution No . 1 Dated 10th March 2016 , to make certain modifications or changes to the said Draft 
Development Plan and submit the said Draft Development Plan for sanction to the Government under 
Section 30 of the said Act ; 

and whereas , it is necessary to publish the said Draft Development Plan so modified for information 
of generalpublic under sub -section (4 ) of Section 28 of the said Act. 

Now therefore the list ofmodifications or changes made under sub - section (4 ) of Section 28 of the 
said Act, by the said Planning Authority is here by published as SCHEDULE - A for the information of the 
public . The said Draft Development Plan showing the proposed modifications or changes is kept open for 
information to the general public in the following offices during office hours on working days for a period of 
30 days . 

1. The Chief Officer, Manmad Municipal Council,Manmad , 

Ekatmata Chowk , Manmad. 
2 .Assistant Director of Town Planning , Nashik , 

1st floor, Old Corporation Building ,New Pandit Colony, Nashik . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


Appendix – A 
Schdeule of Modification Published under Section 28 (4 ) 


Details 


Modification 

No . 


1 


M - 1 


M - 2 


M - 3 


M - 4 


M -5 


M -6 


M - 7 


M -8 


The land bearing S .No. 408 is deleted from " Agriculture Zone” and included in “Residential 
Zone " as shown on plan . 
Site No . 3, “ Vegetable Market" is redesignated as “ Vegetable Market and Shopping Center" 
as shown on plan . 
New Site No . 55 " Cremation Ground ” is proposed in land bearing S .No . 285 as shown on 
plan . 
The Site No. 12 “ SocialWelfare Department” is shifted from S .No . 323 (Pt.), 327 (pt.) and 
328 (pt) to S .No.65 (part) as shown on the plan and land thus released is included in 
Residential Zone as shown on plan . 
Site No. 14 " Fire Brigade Station ” is deleted and land thus released is included in "Residential 
Zone" as shown on plan . 
Site No . 15 “ Playground " is deleted and land thus released is included in " ResidentialZone” 
as shown on plan . 
Location of Hero -Honda Showroom in S .No . 345 is deleted and land shown under present 
commercial use is included in ResidentialZone as shown on plan . 
Location of Hero -Honda Showroom is corrected as per the existing location as shown on 
plan . 
The alignment of 30 mtrs. wide D . P. Road passing through S .No. 347 is modified as shown 
on plan . 
Site No . 16 “ Garden " is deleted and land thus released is included in “ ResidentialZone” as 
shown on plan . 
S .No 367 is Corrected as S . No. 357 as shown on plan . 
Site No 25 “ Primary School and Playground " is redesignated as " High School and 
Playground" as shown on plan . 
The land bearing S .No. 27 / 1 is deleted from No -Development Zone and land is included in 
" Residential Zone” as shown on plan . 
The land bearing S .No. 31/ 1 + 2 - 1- A and S .No.31/ 1 + 2/2 is deleted from No -Development 
Zone and is included in ResidentialZone as shown on plan . 
New Site No .56 “ Veershaiva Lingayat Samaj and Gosavi Samaj - BurialGround Area 3000 
Sq . Mtrs. is reserved in land bearing S .No . 65 as shown on plan . 
New Site No. 57 “ Playground " Area 10000 Sq .mtrs . is proposed in land bearing S . No. 65 
as shown on plan . 


M - 9 


M - 10 


M - 11 
M - 12 


M - 13 


M - 14 


M - 15 


M - 16 


M - 17 


The alignment of 12 mtrs . wide East -West D . P . Road passing through S .No 121 is modified 
as per Sanctioned Layout of S .No. 121 as shown on plan . 
Site No. 36 "Garden ” is deleted and land thus released is included in “Residential Zone” as 
shown on plan . 


M - 18 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


२७ 


Appendix A - contd . 
Schdeule of Modification Published under Section 28 (4) 


Details 


Modification 

No . 


M - 19 


M -20 


Site No. 38 “ Playground" is deleted and land thus released is included in “Residential Zone" 
as shown on plan . 
Site No. 39 “ Playground" is deleted and land thus released is included in "Residential Zone " 
as shown on plan . 
Site No. 42 “ Burial Ground ” is deleted and land thus released is included in “ Agriculture 
Zone” as shown on plan . 


M -21 


M -22 


The 15 . 0 Mtrs . wide East -West D . P . Road to the north of Site No . 47 “ Town Plaza " is 
deleted and land thus released is included in "ResidentialZone" as shown on plan . 


M -23 


M - 24 


M -25 


Site No No . 47 “ Town Plaza” is deleted and land thus released is included in “ Residential 
Zone” as shown on plan . 
Site No. 48 “ Municipal Mall” is deleted and land thus released is included in Residential 
Zone. as shown on plan . 
The Land bearing S .No. 198 is deleted from No-Development Zone and is included in 
ResidentialZone as shown on plan . 
24 Mtrs. wide D . P . Road Beginning from Manmad - Yeola State Highway through S.No. 165 
and continued upto S . No . 183 is reduced to 18 mtrs . and land thus released is included in 
adjoining zone as shown on plan . 


M - 26 


M - 27 


Site No . 51 “ Primary Schooland Playground" is deleted and land thus released included in 
"ResidentialZone” as shown on plan . 


M -28 


New Site No. 59 “Mahanubhav Panth Burial Ground " is reserved in land bearing S . No. 
218 / 1/ 1 (part) as shown on plan . 


M - 29 New Site No.60 "Goshala ” is reserved in landbearing S .No. 218 (part ) as shown on plan . 
M - 30 After discontinuation of the existing use shown on the Development Plan , the land use 

permissible in adjoining land will be permissible after discontinuation of that land use . 
M -31 The actual Survey/Gat/C . T. S . Number of the land will prevail if wrongly mentioned in 
Development Plan Report. 

PRAVIN NAIK , 

President, 
Manmad Municipal Council, 

Manmad . 
Manmad , 30th June 2016 . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) ( २) अन्वये 

व साखळी उपोषण चालू असते. हिंदू- मुस्लीम यांच्यात शुल्लक कारणावरून 

वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
आदेश 

होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव 
क्रमांक कक्ष-१/पीओएल- १/ २९ /२०१६ . - दरवर्षी २६ जानेवारी रोजी शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, येवला, चांदवड व 
प्रजासत्ताक दिन समारंभ राज्यभर साजरा करणेत येतो . राष्ट्रध्वजाचा इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात दुष्काळ परिस्थिती 
आदर करणे हे देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचे आद्य कर्तव्य आहे. राष्ट्रध्वजाचा असून सर्व स्थानिक पक्ष नेते, शेतकरी हे मोर्चा, धरणे , रास्ता रोको , 
योग्य तो मान राखला जावा यासंदर्भात शासनाकडील संदर्भिय परिपत्रकान्वये उपोषण यासारखे विविध राजकिय व सामाजिक आंदोलने करण्याचे 
सूचना दिलेल्या आहेत. काही वेळेस राष्ट्रीय कार्यक्रमांच्या वेळी तसेच तयारीत आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून कामगारांच्या विविध 
विशेष कला- क्रीडा प्रसंगी वैयक्तिकरित्या वापरण्यात येणारे राष्ट्रध्वज मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा 
नंतर इतस्तत: टाकले जातात . हे दृश्य राष्ट्रप्रतिष्ठेला शोभणारे नसल्याने प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून 
राष्ट्रप्रतिष्ठेच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर असल्याने केंद्र शासनाच्या गृह ____ संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक २८ जानेवारी २०१६ चे सकाळी 
मंत्रालयाने राष्ट्रध्वजाकरिता प्लॅस्टिकच्या वापरास मान्यता दिलेली नाही . ०० . ०० ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१६ चे २४ .०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस 
राष्ट्रध्वजाचा अवमान करणे व त्याची विटंबना होणे हे बोध चिन्हे व नावे कायदा , १९५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) अन्वये आदेश जारी करण्याची 
( अनुचित वापरास प्रतिबंध) अधिनियम , १९५० व राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अवमान पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण) यांनी विनंती केली आहे. 
प्रतिबंध अधिनियम क्रमांक ६९/ १९७१ व क्रमांक ५१ / २००५ तसेच ध्वजसंहितेच्या 

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या 
तरतुदीनुसार दंडनीय अपराध आहे . 

कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर 
त्याअर्थी, मी , रामदास खेडकर , अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक , यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) ( २) अन्वये मला प्रदान हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , रामदास खेडकर , 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून संपूर्ण नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे 
( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) प्लॅस्टिकचा राष्ट्रध्वजाचा कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील 
वापर न करण्यासाठी व राष्ट्रध्वजाचा योग्य मान राखला जाईल यासाठी कृत्य करण्यास मनाई करीत आहे. 
प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून दिनांक ६ जानेवारी २०१६ ते ३१ जानेवारी 

(क ) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे , काठ्या किंवा 
२०१६ पावेतो प्लॅस्टिकचा वापर करून राष्ट्रीय ध्वजाची निर्मिती, विक्री व 

लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी 
वापर करणे यावर बंदी घालीत आहे . 

कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 
सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा कालावधी नसल्याने 

( ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( १) ( २) नुसार सदरचा 

बरोबर नेणे ; 
आदेश एकतर्फी काढण्यात येत आहे . 

(ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवाफेकावयाची 
सदरचा आदेश दिनांक ५ जानेवारी २०१६ रोजी माझ्या सही व । 

उपकरणे किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 

( घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा चित्राचे 
नाशिक , ५ जानेवारी २०१६. 

प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 

( ड) विना परवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेष निर्माण 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) अन्वये 

होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजवणे ; 
आदेश 

( च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
क्रमांक कक्ष- १/पीओएल - १/१५८ / सन २०१६ . - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 

आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष- १४ /३७(१)(३)/३८७/ 

फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे 

अगर त्याचा प्रसार करणे ; 
२०१६ , दिनांक २५ जानेवारी २०१६ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यातील 
विविध आंदोलने, धार्मिक सण व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा व 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


२९ 


धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास 
तसेच शिख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार 


___ ०० . ०० ते दिनांक १३ मार्च २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस 

कायदा, १९५१ चे कलम ३७ ( १) , ( ३ ) अन्वये आदेश जारी करण्याची 
पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण) यांनी विनंती केली आहे . 


नाही. 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( ३) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस , 
मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे . 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर 
यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे 
कलम ३७ (१) ( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील 
कृत्य करण्यास मनाई करीत आहे . 


सदरहू निबंध लग्न कार्य, राष्ट्रीय सण, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे 
बाजार अगर प्रेत यात्रेचे जमावास लागू नाही , त्याचप्रमाणे हे आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
तसेच सभा घेणेस , अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका कार्यकारी 
दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना लागू 
राहणार नाहीत. 


सदरचा आदेश दिनांक २८ जानेवारी २०१६ चे सकाळी १० . ०० वाजेपासून 
ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१६ चे २४. ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
( पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील. 


( क) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( ख) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 

(ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


नाशिक , २७ जानेवारी २०१६ . 


( घ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३ ) अन्वये 


(ड ) विना परवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेष निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजवणे ; 


आदेश 


( च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे , हावभाव करणे , सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे 
अगर त्याचा प्रसार करणे ; 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास 
तसेच शिख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार 
नाही. 


क्रमांक कक्ष- १/पीओएल - १/९१७ / सन २०१६. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष- १४ / ३७ (१)(३)/८४० / 
२०१६ , दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१६ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील 
विविध आंदोलने , धार्मिक सण व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक 
घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा 
घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद 
व साखळी उपोषण चालू असते . हिंदू- मुस्लीम यांच्यात शुल्लक कारणावरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव 
शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, येवला, चांदवड व 
इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात दुष्काळ परिस्थिती 
असून सर्व स्थानिक पक्ष नेते , शेतकरी हे मोर्चा, धरणे, रास्ता रोको, 
उपोषण यासारखे विविध राजकिय व सामाजिक आंदोलने करण्याचे 
तयारीत आहेत. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून कामगारांच्या विविध 
मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून 
संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१६ चे सकाळी 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( ३) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस, 
मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे. 


सदरहू निबंध लग्न कार्य, राष्ट्रीय सण, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे 
बाजार अगर प्रेत यात्रेचे जमावास लागू नाही, त्याचप्रमाणे हे आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
तसेच सभा घेणेस , अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका कार्यकारी 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०१६ / आषाढ १६ - २२ , शके १९३८ 


दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना लागू 
राहणार नाहीत. 

सदरचा आदेश दिनांक ५ मार्च २०१६ चे सकाळी १० . ०० वाजेपासून ते 
दिनांक १३ मार्च २०१६ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील. 

सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


नाशिक , ४ मार्च २०१६ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१ ), (३ ) अन्वये 


( क ) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 

( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( घ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 

( ड ) विना परवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेष निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजवणे ; 

( च ) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे , सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे 
अगर त्याचा प्रसार करणे ; 
___ हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास 
तसेच शिख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार 
नाही . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- q/पीओएल-१/ १५४१/ सन २०१६. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक (ग्रामीण ) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष- १४ / ३७( १)(३)/ १७१६/ 
२०१६ , दिनांक १३ एप्रिल २०१६ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील 
विविध आंदोलने , धार्मिक सण व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक 
घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा 
घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद 
व साखळी उपोषण चालू असते. हिंदू- मुस्लीम यांच्यात शुल्लक कारणावरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव 
शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण , येवला, चांदवड व 
इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात दुष्काळ परिस्थिती 
असून सर्व स्थानिक पक्ष नेते , शेतकरी हे मोर्चा, धरणे, रास्ता रोको , 
उपोषण यासारखे विविध राजकिय व सामाजिक आंदोलने करण्याचे 
तयारीत आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून कामगारांच्या विविध 
मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून 
संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक १६ एप्रिल २०१६ चे ०० . ०० ते 
दिनांक ३० एप्रिल २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , 
१९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३ ) अन्वये आदेश जारी करण्याची पोलीस 
अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण) यांनी विनंती केली आहे. 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( ३) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस , 
मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे . 

सदरहू निबंध लग्न कार्य, राष्ट्रीय सण, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे 
बाजार अगर प्रेत यात्रेचे जमावास लागू नाही, त्याचप्रमाणे हे आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
तसेच सभा घेणेस , अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका कार्यकारी 
दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना लागू 
राहणार नाहीत . 

सदरचा आदेश दिनांक १७ एप्रिल २०१६ चे ०० . ०० वाजेपासून ते 
दिनांक ३० एप्रिल २०१६ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
(पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील . 
सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

रामदास खेडकर, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक . 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर 
यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे 
कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील 
कृत्य करण्यास मनाई करीत आहे . 


रासस 


नाशिक , १६ एप्रिल २०१६ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


